महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२०१६/अनौ-५६/प्र.क्र.१३०/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २४.०१.२०२० 


संदर्भ :- १.सा.प्र.वि. आदेशा क्र.प्रतिनि-२०१६/अनौ-५६/प्र.क्र.१३०/का.१४, दि.०७.०८.२०१७ 
१.सा.प्र.वि. आदेडा क्र.प्रतिनि-२०१६/अनौ-५६/प्र.क्र.१३०/का.१४, दि.१५.०५.२०१९ 


आदेश 

श्री.ज.अ.शोख, उप सचिव, वित्त विभाग यांचेकडे संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेझान्वये अल्पसंख्याक 
विकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील “सचिव” या पदाचा अतिरिक्‍त 
कार्यभार सोपविण्यात आला होता. तसेच संदर्भ क्र.२ येथील शासन आदेशान्वये श्री.ज.अ.शेख, उप सचिव 
यांचेकडील अल्पसंख्याक विकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील 
“सचिव” या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार संपुष्टात आणण्यात येवून सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.दिनेठा 
माधव सोनावणे, उप सचिव अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 
२. आता, या आदेशान्वये प्रशासकीय कारणास्तव महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या 
कार्यालयातील “सचिव” या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री.सं.छ.तडवी, सह सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग 
यांचेकडे पुढील आदेशापर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००१२४१२५५०२५१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan Bhimrao 
Gurav 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, जे.जे.स्कृल ऑफ आर्टसच्या मागे, बद्रुद्दीन तय्यबजी 
मार्ग, सी.एस.टी. जवळ, मुंबई-४००००१. 
६) सह/उप सचिव (आस्थापना) - वित्त विभाग/ अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७ श्री.ज.अ.शेख, सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, जे.जे.स्कृल ऑफ आर्टसच्या मागे, बद्रुद्दीन 
तय्यबजी मार्ग, सी.एस.टी. जवळ, मुंबई-४००००१. 
८) संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 
९) निवड नस्ती कार्या.१४ 


